सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३०] 


शुक्रवार , दिनांक २४ जुलै २०१५ : श्रावण २, शके १९३७ 


[किंमत ५. ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


शांतता क्षेत्र अधिसुचना 


जा .क्र .२०१५/ गृहशाखा/ दंडवि / कावि - ४५३.- ज्या अर्थी 
महाराष्ट्र शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालया शासन निर्णय 
क्रमांक ध्वनीप्र - २००९ / प्र.क्र .९५/ ताक - १ दिनांक २१ 
एप्रिल २००९ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद हे ध्वनी प्रदुषण (नियंत्रण व नियमन ) 
नियम २००० ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी 


औरंगाबाद जिल्हयातील खालील दर्शविलेल्या शैक्षणिक संस्था , 
न्यायालय , रूग्णालय येथील १०० मीटर परीसरातील क्षेत्र हे 
शांतता क्षेत्र ( Silence Zone ) म्हणुन घोषित करीत आहेत . 
तरी सर्व संबंधीत नागरीकांनी / वाहनधारकांनी याची नोंद 
घ्यावी . सदरील अधिसुचना शासन राजपत्रात प्रसिध्दीच्या 
दिनांकापासुन अंमलात राहिल . 


। 


| अ .क . | तालुक्याचे नाव 

औरंगाबाद ग्रामीण 


१ 


शैक्षणिक संस्था विद्यालय / महाविद्यालय 
१. शरदचंद्र पवार इंजिनिअरींग महाविद्यालय 
भालगांव शिवार चिकलठाणा . 
२. आगरी महाविद्यालय गेवराई तांडा चिकलठाणा. 


शासकीय रूग्णालयाचे नांव न्यायालय 
१ . प्राथमिक आरोग्य केंद्र 

१ . प्रथम श्रेणी न्यायालय 
वरूड काजी, चिकलठाणा १३ वे चिकलठाणा 
२ . ग्रामीण रूग्णलय प्राथमिक २ . प्रथम श्रेणी न्यायालय 
आरोग्य केंद्र कचनेर , चिकलठाणा | ७ वे करमाड 
३ . ग्रामीण रूग्णालय करमाड 
४ . प्राथमिक आरोग्य केंद्र 
पिंपरीराजा , करमाड . 
५. प्राथमिक आरोग्य केंद्र 
गोलटगांव , करमाड 
६ . प्राथमिक आरोग्य केंद्र 
लाडसावंगी, करमाड . 


३ . एमजीएम आगरी महाविद्यालय सर्जरी चिकलठाणा. 
४. राजीव गांधी महाविद्यालय करमाड . 


५. टेंडर केअर इंग्रजी शाळा झाल्टा चिकलठाणा . 


६ . जिल्हा परिषद शाळा करमाड . 


औ. भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २४ जुलै २०१५ : श्रावण २ , शके १९३६ 


भाग १ अ - असाधारण 


| अ . क . | तालुक्याचे नाव 

पैठण 


| शासकीय रूग्णालयाचे नांव 
ग्रामीण शासकीय रूग्णालय 


३ . 


| फुलंब्री 


ग्रामीण शासकीय रूग्णालय 


| कन्नड 


ग्रामीण शासकीय रूग्णालय 


| न्यायालय 

| शैक्षणिक संस्था विद्यालय / महाविद्यालय 
प्रथम श्रेणी 

१ . प्रतिष्ठाण महाविद्यालय , पैठण . 
न्यायदंडाधिकारी यांचे २. नाथ महाविद्यालय ( डी . एड .), पैठण . 
न्यायालय पैठण 

३ . ताराई महाविद्यालय, पैठण . 
४ . जि . प. कन्या प्रशाळा व ज्युनिअर महाविद्यालय 
पैठण . 
५ . नर्मदा ज्युनिअर महाविद्यालय , पैठण . 
६ . जि .प . शाळा , पैठण . 
७. आर्यचाणक्य शाळा, पैठण . 
८ . शालीवाहन शाळा , पैठण . 
९ . संत ज्ञानेश्वर विद्यालय , आपेगांव . 
१० . त्रिंबकश्वर विद्यालय , नवगांव . 
११. कौशल्या विद्यायलय , पाटेगांव . 
१२. अब्दुल कादर शाहा ऊर्दु शाळा , पैठण . 

१३. आरबीयामदरसा मोई जुलउलुम , पैठण . 
प्रथम श्रेणी 

१ . जि . प.प्रशाला , फुलंब्री 
न्यायदंडाधिकारी यांचे 
न्यायालय फुलंब्री 
प्रथम श्रेणी न्यायालय १.शिवाजी महाविद्यालय , कन्नड . 

२. विनायक पाटील महाविद्यालय, कन्नड. 
३ . नवोदय विद्यालय , कन्नड . 
४ . जि . प . प्रशाळा , कन्नड . 

५ . जि .प . शाळा , कन्नड . 
१ . मा . अतिरीक्त जिल्हा | १.विनायक दादा पाटील व महाराजे संभाजी 
व सत्र न्यायालय वैजापूर | कॉलेज , वैजापुर . 
२. प्रथम श्रेणी 

२. मोनीका हायस्कुल , वैजापुर . 
न्यायदंडाधिकारी यांचे 
न्यायालय , वैजापुर 
प्रथम श्रेणी न्यायालय १ . मुक्तानंद महाविद्यालय , गंगापुर . 

२ . जि .प . प्रशाला , गंगापुर . 

३ . धुत कन्या विद्यालय , गंगापुर . 
प्रथम श्रेणी न्यायालय १ . यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय , सिल्लोड . 

२. रामकृष्ण महाविद्यालय , सिल्लोड . 

३ . जि . प. हायस्कुल, सिल्लोड . 
| प्रथम श्रेणी न्यायालय १. संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालय , सोयगांव . 
प्रथम श्रेणी न्यायालय १ . कोहिनुर महाविद्यालय , खुलताबाद . 

२ . घृष्णेश्वर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय , 
खुलताबाद . 


५ . 


| वैजापुर 


उपजिल्हा ग्रामीण शासकीय 
रूग्णालय 


गंगापुर 


उपजिल्हा ग्रामीण शासकीय 
रूग्णालय 


७ . | सिल्लोड शहर 


उपजिल्हा ग्रामीण शासकीय 
रूग्णालय 


८ . 


| सोयगावं 

खुलताबाद 


ग्रामीण शासकीय रूग्णालय 
ग्रामीण शासकीय रूग्णालय 


औरंगाबाद : २२ जुलै २०१५ 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


